Reg . No. NPCITY/ 236/15 - 17 
Published on 10th December 2015 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष १, अंक ३६ ] 


गुरूवार ते बुधवार , डिसेंबर ३-९, २०१५/ अग्रहायण १२- १८ , शके १९३७ 


[ पृष्ठे १० , किंमत : रुपये ८.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ- अमरावती विभागीय पुरवणी 


( भाग चार- ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व 
पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरिक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 
भाग १ - अ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . १९४ . 


नगर विकास विभाग 
मंत्रालय , मुंबई , ४०० ०३२, दिनांक २१ सप्टेंबर , २०१५ 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ 

क्रमांक टिपीएस - २८१५- २४८ -प्र . क्र . १४०- २०१५- नवि - ३० . 


ज्याअर्थी, अमरावती शहराची सुधारित विकास योजना , महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ (१९६६ चा महा . ३७ वा ( यापुढे “ उक्त 
अधिनियम ” असे संबोधले आहे) चे कलम ३१ अन्वये, नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टिपीएस -२८९२- ११८०- प्र . क्र . ९०- ९२ बी - नवि -१३ , दिनांक 
४ डिसेंबर , १९९२ अन्वये मंजूर केली असून ती दिनांक २५ फेब्रुवारी , १९९३ पासून अंमलात आली आहे. ( यापुढे “ उक्त विकास योजना ” असे संबोधले आहे) ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये मौ . वडाळी, तालुका , जिल्हा अमरावती , सर्व्हे नं . १०३/ ३ मधील १.२२ हेक्टर जागा सार्वजनिक , 
निमसार्वजनिक विभागात समाविष्ट आहे ( यापुढे “ उक्त जमिन असे संबोधले आहे ) ; 

आणि ज्याअर्थी, अमरावती महानगरपालिकेने उक्त अधिनियमच्या कलम ३७ ( १ ) मध्ये दिलेली वैधानिक पद्धती अनुसरुन उक्त विकास योजनेतील 
उक्त जमिन सार्वजनिक निमसार्वजनिक विभागातून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करणेबाबतचा फेरबदलाचा प्रस्ताव ( यापुढे “ प्रस्तावित फेरबदल " असे 
संबोधले आहे ) शासनाच्या मंजुरीसाठी सादर केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, आवश्यक त्या चौकशीनंतर व संचालक नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर प्रस्तावित फेरबदल काही 
अटीवर मंजूर करावा असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे ; 


त्याअर्थी, आता , उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ पोट - कलम ( २) अन्वये व त्या अनुषंगाने असलेल्या इतर अधिकाराचा वापर करुन उक्त विकास 
योजनेतील उक्त फेरबदल प्रस्तावास शासन काही अटीवर मंजुरी देत आहे आणि त्यासाठी उपरोक्त दिनांक ४ डिसेंबर , १९९२ ची अधिसूचना सुधारित 
करण्यात येत आहे ; 


“विकास योजना मंजुरीच्या अधिसूचनांच्या फेरबदल सुचीतील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे . 


नोंद 


__ " सुधारीत विकास योजना अमरावती मधील मौ . वडाळी , ता . जि . अमरावती, सर्व्हे क्र . १०३/ ३ मधील १ .२२ हेक्टर क्षेत्र पुढील अटीवर सार्वजनिक , 
निमसार्वजनिक विभागातून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे. ” 


अ.- एक - अ-१ ( १७२३ ). 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , डिसेंबर ३-९ , २०१५ / अग्रहायण १२- १८ , शके १९३७ 


अट : अशाप्रकारच्या विभागबदलाकरिता शासनाने भविष्यात अधिमुल्य आकारण्याचा निर्णय घेतल्यास , जमिनमालकसंस्थेस अधिमुल्य भरणे 
बंधनकारक राहील . ” 


उक्त फेरबदल दर्शविणा- या भाग नकाशची प्रत आयुक्त , अमरावती महानगरपालिका , अमरावती यांच्या कार्यालयांत , वेळेमध्ये नागरिकांच्या अवलोकनार्थ 
एक महिन्याच्या कालावधीसाठी ठेवण्यात येईल . 

146877 37fRYTAI YRAQ|| www .maharashtra.gov.in Yi Picha Feto ARTE Quyla tech . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


म . मो . पाटील 
अवर सचिव . 


HTT 9 - 34 ( 37 . fq . q .), H . STI . PI., 37 . $ . 984 . 

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Mantralaya ,Mumbai-400032, Dated 21 September 2015 . 


MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966 

No. TPS- 2815 - 248 - CR - 140 -2015 -UD -30 . 

Whereas , the Revised Development Plan of Amravati City, Dist. Amravati has been sanctioned by the Government under 
Section 31 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah .XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to as “ the said 
Act” ) vide Notification No. TPS 2892 / 1180 /CR - 90 -92 B /UD - 13, Dated 4th December, 1992 and has come into force with effect from 
the 25th February , 1993 (hereinafter referred to as “ the said Development plan ” ) ; 


And whereas, in the said Development Plan , land , admeasuring 1.22 Ha. of Mouje Vadali . Tq . and Dist. Amravati, bearing 
Survey No. 103/3 (hereinafter referred to as “ the said land ” ) is included in “ Public -Semipublic Zone” ; 

And whereas, the AmravatiMunicipal Corporation , after following all the legal formalities stipulated under Section 37 (1 )of 
the said Act, has submitted to the Government for its sanction , a proposal for modification of the said Development Plan so as to 
change the allocation of the said land from Public - Semipublic Zone to Residential Zone (hereinafter referred to as “ the Proposed 
Modification ” ) ; 

And whereas , after making necessary enquiries and consulting the Director of Town Planning, Maharashtra State , Pune , 
the Government is of the opinion that the Proposed Modification should be sanctioned with certain conditions : 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred on it under sub -section (2 ) of Section 37 of the said Act, the Government 
of Maharashtra hereby sanctions the proposed Modification in the said Development Plan on certain condition and for that 
purpose amends the above said Notification dated the 4th December, 1992 as follows : 


“ In the Schedule of Modifications appended to the Notification sanctioning the said Development Plan , the following 
new entry shall be added after the last entry , 


ENTRY 


“ In the Revised Development Plan of Amravati City, the allocation of the land admeasuring 1. 22 ha. bearing survey No. 
103 / 3 of Mouje Vadali. Tq . and Dist. Amravati is changed for Public - Semipublic Zone to Residential Zone, subject to the 
follwoing conditions : 

Condition : If it is decided by the Govt. in future, to charge premium on such Zone Change , then it shall be compulsory 
for Land owner/Developer to pay the premium for the above zone change. 

A copy of the part plan showing the aforesaid sanctioned modification shall be available in the office of the 
Commissioner, Amravati Municipal ,Corporation Amravati, during office hours on all working days for inspection of public for a 
period of one month . 

This Notification shall also be published on the Govt. website www .maharashtra. gov. in 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra . 


M . M . PATIL , 
Under Secretary 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ३-९ , २०१५ / अग्रहायण १२- १८ , शके १९३७ 


भाग १- अ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा., अ. क्र . १९६ . 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक कक्ष- २० - स्थानि - अका- न . प . नि - कावि - ९५६- २०१५. 


महाराष्ट्र नगर परिषदा नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम ५१ (९ ) नियम ७ क अन्वये प्रदान करण्यांत आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन मी , किरण गित्ते भा . प्र . से . जिल्हाधिकारी , अमरावती या प्रगटनाद्वारे जाहीर करतो की , दिनांक २९ ऑक्टोबर , २०१५ ( गुरुवार ) 
रोजी अमरावती जिल्ह्यातील चांदुर बाजार या नगर परिषदेच्या अध्यक्ष पदासाठी घेण्यात आलेल्या निवडणुकीत खालील अनुसूचिचे स्तंभ ( २) मध्ये 
दर्शविलेल्या नगर परिषदेत त्यांच्या नावासमोर स्तंभ ( ३ ) मध्ये नमूद केलेले उमेदवार अध्यक्ष म्हणुन निवडून आलेले आहेत . 


अनुसूची 
सदस्यामधून निवडून 


अ .क्र . नगर परिषदेचे नांव 


जागा राखीव असेल तर 


आलेल्या अध्यक्षाचे नाव 


त्याचा प्रवर्ग 


___ (१) 


( २) 


( ४ ) 


चांदुर बाजार 


नांगलीया मनिषा मनिष 


सर्वसाधारण महिला प्रवर्ग 


अमरावती : 
दिनांक २९ ऑक्टोबर , २०१५ 


किरण गित्ते 

( भा . प्र . से ), 
जिल्हाधिकारी, अमरावती . 


भाग १- अ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . १९७. 


BY COLLECTOR 


ORDER 


No. Desk- 20- L. EA. k. Ele- W.S- 957- 2015. 

In exercise of the powers under Section 51 (9) Rule 7 C of the Maharashtra Municipal Councils, Nagar Panchayats and 
Industrial Townships Act, 1956 . I, Kiran Gitte I. A . S . Collector, Amravati hereby publish name of President ofMunicipal Council 
Chandur Bazar for which the election have been held on 29th October 2015 ( Thursday ) as shown below schedule in Col. No. ( 3 ) is 
elected for the Municipal shown in the Col-No. (2 ) . 


SCHEDULE 


Sr. No. 


Nameof President 


Whether the seat is 


Name ofMunicipal 

Council 


is elected 


reserved if so for 


which category 


( 3 ) 


Chandur Bazar 


Nagliya Manisha Manish 


General-Women 


KIRAN GITTE (IAS ), 
Collector, Amravati . 


Amravati : 


Dated the 29th October 2015 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , डिसेंबर ३-९ , २०१५ / अग्रहायण १२-१८ , शके १९३७ 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . १९८ . 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक नविशा- कक्ष- २- ३५४७- २०१५ . 


महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती ( अध्यक्ष पदाची निवडणुक ) ( सुधारणा) नियम , २००९ मधील कलम ७- क नुसार प्रदान केलेल्या अधिकाराचा 
वापर करुन मी , विजय झाडे, जिल्हाधिकारी , बुलडाणा या प्रगटनाद्वारे जाहीर करतो की , संग्रामपूर व मोताळा या नगर पंचायतीच्या अध्यक्ष पदाची निवडणुक 
दिनांक २६- ११ - २०१५ रोजी घेण्यात आली असून सदर निवडणुकीमध्ये खालील अनुसूचीत दर्शविलेले उमेदवार अध्यक्ष म्हणून निवडून आले आहेत . 


अनुसूची 


अ . क्र . नगर पंचायतीचे नांव निवडून आलेल्या उमेदवराचे 

नांव 


C 


संग्रामपूर 
मोताळा 


( ३ ) 
सौ . मिना अनिल वानखडे 
सौ . माधुरी पुरुषोत्तम देशमुख 


४ 


विजय झाडे, 
जिल्हाधिकारी , बुलडाणा . 


बुलडाणा : 


दिनांक १ डिसेंबर , २०१५ 


भाग १- अ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . १९९ . 


BY COLLECTOR 


ORDER 


No. NVS - Desk- 2 - 3547 -2015 . 


As required under Rule 7 A of Maharashtra MunicipalCouncils and Nagar Panchayats (President Election ) ( Amendment) 
Rules, 2009 I, Vijay Zade, Collector Buldana hereby publish the name of candidate shown in Schedule who has been declared 
elected as President of the Nagar Panchayat Sangrampur and Motala in the election held on 26 - 11 -2015 . 


SCHEDULE 


Sr.No. 


Name of the elected candidate 


Name of Nagar 
Panchayat 

( 2 ) 


( 3 ) 


Sangrampur 


Sau . Meena Anil Wankhade 


Motala 


Sau . Madhuri Puroshottam Deshmukh 


VIJAYZADE, 


Buldana : 


Collector, Buldana . 


Dated the 1st December, 2015 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ३-९ , २०१५ / अग्रहायण १२- १८ , शके १९३७ 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . २०० . 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक नविशा- कक्ष- २- ३५४८ - २०१५ . 


महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायत व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम ५१ ( ए) पोट -कलम ४ नुसार प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर 
करुन मी , विजय झाडे, जिल्हाधिकारी , बुलडाणा या प्रगटनाद्वारे जाहीर करतो की , संग्रामपूर व मोताळा या नगर पंचायतीच्या उपाध्यक्ष पदाची निवडणूक 
दिनांक २६ - ११ - २०१५ रोजी घेण्यात आली असून सदर निवडणुकीमध्ये खालील अनुसूचीत दर्शविलेले उमेदवार उपाध्यक्ष म्हणून निवडून आले आहेत . 


अनुसूची 
अ . क्र . नगर पंचायतीचे नांव निवडून आलेल्या उमेदवराचे 


नांव 


( २ ) 


संग्रामपूर 
मोताळा 


( 3 ) 
तुकाराम जगदेव घाटे 
शेख सलीम शेख बशीर 


विजय झाडे, 
जिल्हाधिकारी, बुलडाणा . 


बुलडाणा : 
दिनांक १ डिसेंबर , २०१५ 


BY COLLECTOR 


ORDER 


भाग १ -अ ( अ. वि . पु.), म . शा . रा., अ . क्र . २०१ . 

No. NVS- Desk-2- 3548 -2015. 


As required under provision of sub - section (4 ) of Section 51- A of Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats 
and Industrial Township Act, 1965. I, Vijay Zade, Collector, Buldana hereby publish the name of candidate shown in Schedule 
who has been declared elected as Vice President of the Nagar PanchayatSangrampur and Motala in the election held on 26 - 11 
2015 . 


SCHEDULE 


Sr.No. 


Name of the elected candidate 


Nameof Nagar 

Panchayat 


( 2 ) 


( 3 ) 


Sangrampur 


Tukaram Jagdev Ghate 
Sk . Salim Sk . Bashir 


Motala 


VIJAY ZADE, 


Buldana : 


Collector, Buldana . 


Dated the 1st December, 2015 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , डिसेंबर ३-९ , २०१५ / अग्रहायण १२- १८ , शके १९३७ 


भाग १- अ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . २०२ . 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक नविशा- कक्ष- २- ३५४९ - २०१५. 


महाराष्ट्र नगर परिषदा आणि नगर पंचायती ( नामनिर्देशित सदस्यांची अर्हता व नियुक्त्या करण्याची पध्दत ) नियम , २०१० चे नियम ६ अन्वये प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार मी ,विजय झाडे ,जिल्हाधिकारी , बुलडाणा या प्रगटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , बुलडाणा जिल्ह्यातील संग्रामपूर व मोताळा नगर 
पंचायतीमधील नामनिर्देशित सदस्याच्या नियुक्तीकरीता, दिनांक २६ - ११- २०१५ रोजी घेण्यात आलेल्या विशेष सभेमध्ये खालील अनुसूचित दर्शविलेले 
उमेदवारास नामनिर्देशित सदस्य म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे . 


अनुसूची 
अ . क्र . नगर पंचायतीचे नांव नामनिर्देशित उमेदवाराचे 

नांव 

___ ( ३ ) 
संग्रामपूर राठी दिलीपकुमार भिकमचंद 
संग्रामपूर ___ व्यवहारे उध्दव सुगदेव 
मोताळा डॉ . भरत शेषराव सपकाळ 
मोताळा ईब्राहीम खान चांद खान 


विजय झाडे, 
जिल्हाधिकारी , बुलडाणा . 


बुलडाणा : 
दिनांक १ डिसेंबर २०१५. 


भाग १- अ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा., अ . क्र . २०३ . 


BYCOLLECTOR 


ORDER 


No . NVS - Desk- 2- 3549 - 2015. 


As required under provision of sub - section (6 ) ‘of Maharashtra Municipal Councils and Nagar Panchayats Rule 2010 
( Qualifications and Procedure for AppointmentofNominated Councillors ) I, Vijay Zade, Collector, Buldana hereby publish the 
name of candidate shown in Schedule who has been nominated as Councillor of the Nagar Panchayat, Sangrampur and Motala in 
the election held on 26 - 11 - 2015. 


SCHEDULE 
Name of the Nominated Candidate 


Sr.No. 


Nameof Nagar 

Panchayat 


( 3 ) 


Sangrampur 


Sangrampur 


Rathi Dilipkumar Bhikamchand 

Vywhare Udhhav Sukhdeo 
Dr. Bharat Shesharao Sapakal 


Motala 


Motala 


Ibrahim Khan Chand Khan 


VIJAYZADE, 


Buldana : 


Collector, Buldana. 


Dated the 1st December 2015 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ३-९ , २०१५ / अग्रहायण १२- १८ , शके १९३७ 


भाग १- अ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . २०४ . 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


पक्ष 


( १) 


आदेश 
क्रमांक अका - १- नपाप्र- कावि - १५४८ - २०१५ . 

महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता अधिनियम , १९८६ चे कलम ६ आणि महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता नियम , १९८७ चे 
नियम ७ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , सचिन्द्र प्रताप सिंह , जिल्हाधिकारी , यवतमाळ याद्वारे जाहीर करतो की , यवतमाळ जिल्ह्यातील मारेगांव 
नगर पंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुक- २०१५ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर मुदतीत स्थापन झालेल्या गट नेता व सदस्यांची नावे खालील अनुसूचित 
दर्शविलेल्यानुसार प्रसिद्ध करीत आहे . 

अनुसूची 
अ .क्र . मारेगांव नगर पंचायत वडिलांचे नाव/ पतीचे नाव 

कायमचा पत्ता 

वार्ड क्र . गट नेत्याचे नाव 
सदस्याचे नाव 
( २ ) 

( ५ ) 

( ६) ( ७) 
१ इंदुताई दिनेश किन्हेकार दिनेश देवराव किन्हेकार मारेगांव, ता . मारेगांव , जि . यवतमाळ शिवसेना 

१ राजु वामन ठेंगणे 
२ सुभाष रामदास बदकी रामदास गणपत बदकी मारेगांव , ता . मारेगांव , जि . यवतमाळ शिवसेना 
३ सुनीता तुळशीराम मस्की तुळशीराम नारायण मस्की मारेगांव , ता . मारेगांव , जि . यवतमाळ शिवसेना 
४ उमा अतुल देवगडे अतुल शरद देवगडे मारेगांव , ता . मारेगांव , जि . यवतमाळ शिवसेना 
५ राजु वामन ठेंगणे 

वामन गणतप ठेंगणे मारेगांव , ता . मारेगांव , जि . यवतमाळ शिवसेना 
६ नंदेश्वर खुशाल आसुटकर खुशाल श्रीरंग आसुटकर मारेगांव , ता . मारेगांव , जि . यवतमाळ भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस ५ उदय सदाशिव रायपुर 
७ मो . खालीद मो . यासीन मो . यासीन मो . इस्माइल मारेगांव , ता . मारेगांव , जि . यवतमाळ भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस ११ 
८ उदय सदाशिव रायपुरे सदाशिव वारलुजी रायपुरे मारेगांव , ता . मारेगांव , जि . यवतमाळ भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस १४ 
९ नलीनी चिंतामण ताकसांडे चिंतामण सखाराम ताकसांडे मारेगांव , ता . मारेगांव, जि . यवतमाळ भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस १७ 
१० भारत तुकाराम मत्ते तुकाराम बालाजी मत्ते मारेगांव , ता . मारेगांव , जि . यवतमाळ राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी ४ भारत तुकाराम मत्ते 
११ सुरेखा किसन भादीकर किसन श्रावण भादीकर मारेगांव , ता . मारेगांव , जि . यवतमाळ राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी १२ 
१२ जिजाबाई मारोतराव वरारकर मारोतराव रामचंद्र वरारकर मारेगांव, ता . मारेगांव , जि . यवतमाळ राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी १३ 
१३ अरुणा मृत्युंजय मोरे मृत्युंजय गजानन मोरे मारेगांव , ता . मारेगांव, जि . यवतमाळ अपक्ष 


पपुर 


पक्ष 


भाग १- अ ( अ. वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . २०५ . 

आदेश 
क्रमांक अका -१- नपाप्र - कावि - १५४९ - २०१५. 

महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता अधिनियम , १९८६ चे कलम ६ आणि महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता नियम , १९८७ चे 
नियम ७ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , सचिन्द्र प्रताप सिंह , जिल्हाधिकारी , यवतमाळ याद्वारे जाहीर करतो की , यवतमाळ जिल्ह्यातील महागांव 
नगर पंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुक -२०१५ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर मुदतीत स्थापन झालेल्या गट नेता व सदस्यांची नावे खालील अनुसूचित 
दर्शविलेल्यानुसार प्रसिद्ध करीत आहे. 

अनुसूची 
अ .क्र . महागांव नगर पंचायत वडिलांचे नाव /पतीचे नाव 

कायमचा पत्ता 

वार्ड क्र . गट नेत्याचे नाव 
सदस्याचे नाव 
( ३ ) 

( ४ ) 

( ५) 
१ सौ . आशाबाई सुनिल भरवाडे सुनिल माधवराव भरवाडे प्रभाग क्र . १६, महागांव , ता . महागाव, भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस ६ शैलेशकुमार 
जि . यवतमाळ 

दिलीपराव सुरोशे 
२ सौ . हिना मो . परवेज सुरैया मो . परवेज शफी सुरैया प्रभाग क्र . ८ , महागांव, ता . महागाव , भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस ८ 

जि . यवतमाळ 
३ सौ . छाया गजानन वाघमारे गजानन सखाराम वाघमारे प्रभाग क्र . ९ , महागांव , ता . महागाव , भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस ९ 

जि . यवतमाळ 
४ श्री . विनोद उत्तमराव सुरोशे । उत्तमराव हरीभाऊ सुरोशे प्रभाग क्र . १५ , महागांव , ता . महागाव , भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस १५ 

जि . यवतमाळ 
५ श्री . शैलेशकुमार दिलीपराव दिलीपराव उत्तमराव सुरोशे प्रभाग क्र . १६, महागांव , ता . महागाव , भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस १६ 

जि . यवतमाळ 


( २ ) 


सुरोशे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , डिसेंबर ३-९ , २०१५ / अग्रहायण १२- १८ , शके १९३७ 


भाग १- अ ( अ. वि . पु.), म . शा . रा., अ . क्र . २०६ . 


आदेश 


वाड 


क्रमांक अका- १ - नपाप्र - कावि - १५५० - २०१५ . 

महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता अधिनियम , १९८६ चे कलम ६ आणि महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता नियम , १९८७ चे 
नियम ७ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , सचिन्द्र प्रताप सिंह , जिल्हाधिकारी , यवतमाळ याद्वारे जाहीर करतो की , यवतमाळ जिल्ह्यातील कळंब 
नगर पंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुक- २०१५ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर मुदतीत स्थापन झालेल्या गट नेता व सदस्यांची नावे खालील अनुसूचित 
दर्शविलेल्यानुसार प्रसिद्ध करीत आहे . 

अनुसूची 
अ .क्र . कळंब नगर पंचायत वडिलांचे नाव / पतीचे नाव 

कायमचा पत्ता 

पक्ष वार्ड क्र . गट नेत्याचे नाव 
सदस्याचे नाव 
( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 
१ मारुती गोविंदराव दिवे गोविंदराव हरी दिवे कळंब, ता . कळंब जि . यवतमाळ शिवसेना 

श्रीमती सुनिता 

संतोषराव डेगमवार 
स्मिता सुनिल नाईक सुनिल रामचंद्र नाईक कळंब, ता . कळंब जि . यवतमाळ शिवसेना 
सुनिता संतोषराव डेगमवार संतोषराव पुरुषोत्तम डेगमवार कळंब , ता . कळंब जि . यवतमाळ शिवसेना 
जयश्री ऊर्फ प्रमोदीनी अशोकराव भाउरावजी गावंडे कळंब , ता . कळंब जि . यवतमाळ शिवसेना 

अशोकराव गावंडे 
५ दिगांबर दमडुजी मस्के दमडुजी शामराव मस्के कळंब, ता . कळंब जि . यवतमाळ शिवसेना 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . २०७ . 


आदेश 


क्रमांक अका-१ -नपाप्र- कावि-१५५१-२०१५ . 

महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता अधिनियम , १९८६ चे कलम ६ आणि महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता नियम , १९८७ चे 
नियम ७ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , सचिन्द्र प्रताप सिंह, जिल्हाधिकारी, यवतमाळ याद्वारे जाहीर करतो की , यवतमाळ जिल्ह्यातील 
झरीजामणी नगर पंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुका -२०१५ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर मुदतीत स्थापन झालेल्या झरीजामणी शहर विकास आघाडी नेता 
व सदस्यांची नावे खालील अनुसूचित दर्शविलेल्यानुसार प्रसिद्ध करीत आहे . 

अनुसूची 
अ . क्र . झरीजामणी नगर पंचायत वडिलांचे नाव / पतीचे नाव 

कायमचा पत्ता 

पक्ष 

वार्ड क्र . झरीजामणी 
सदस्याचे नाव 

शहर विकास 

आघाडी 

नेत्याचे नाव 
( ३ ) ( ४ ) 

( ६ ) ( ७ ) 
१ नंदकिशोर देवराव किनाके देवराव किनाके 

झरीजामणी , ता . झरीजामणी , भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस १५ नंदकिशोर देवराव 
जि . यवतमाळ 

किनाके 
२ अमोल गजानन गोरे गजानन गोरे 

झरीजामणी , ता . झरीजामणी , भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस १६ 

जि . यवतमाळ 
३ निर्मला लवकूश कोडापे लवकूश कोडापे झरीजामणी, ता . झरीजामणी , 

अपक्ष 

जि . यवतमाळ 
४ सारीका चिंतामण किनाके चिंतामण किनाके झरीजामणी, ता . झरीजामणी , __ अपक्ष 

जि . यवतमाळ 
५ रेखा वसंता वाडीवा वसंता वाडीवा 

झरीजामणी, ता . झरीजामणी, अपक्ष 

जि . यवतमाळ 
६ ताराबाई सिताराम शेडमाके सिताराम शेडमाके झरीजामणी, ता . झरीजामणी , भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस १४ 

जि . यवतमाळ 
. ७ सुमन वासुदेव आत्राम वासुदेव आत्राम 

झरीजामणी, ता . झरीजामणी, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी १० 

जि . यवतमाळ 
८ जगदिश गुलाब गेडाम गुलाब उद्धव गेडाम झरीजामणी, ता . झरीजामणी, अपक्ष 

जि . यवतमाळ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , डिसेंबर ३-९ , २०१५ / अग्रहायण १२ - १८ , शके १९३७ 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . २०८ . 


आदेश 


क्रमांक अका- १- नपाप्र- कावि - १५५२ - २०१५. 


महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता अधिनियम , १९८६ चे कलम ६ आणि महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता नियम , १९८७ चे 
नियम ७ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , सचिन्द्र प्रताप सिंह , जिल्हाधिकारी, यवतमाळ याद्वारे जाहीर करतो की , यवतमाळ जिल्ह्यातील 
झरीजामणी नगर पंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुका - २०१५ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर मुदतीत स्थापन झालेल्या झरीजामणी शहर सुधार आघाडी नेता व 
सदस्यांची नावे खालील अनुसूचित दर्शविलेल्यानुसार प्रसिद्ध करीत आहे . 


अनुसूची 


वडिलांचे नाव / पतीचे नाव 


कायमचा पत्ता 


पक्ष 


अ .क्र . झरीजामणी नगर पंचायत 

सदस्याचे नाव 


वार्ड क्र . झरीजामणी 

शहर सुधार 

आघाडी 

नेत्याचे नाव 
(६) (७) 


( १) 


(२) 


(५) 


१ 


सुनिल रविंद्र जुमनाके 


रविंद्र सखाराम जुमनाके 


भारतीय जनता पक्ष 


१ 


झरीजामणी, ता . झरीजामणी, 
जि . यवतमाळ 


राजु मोहन 
मोहितकर 


२ 


प्रमोद निरुधर सोयाम 


निरुधर पोलु सोयाम 


भारतीय जनता पक्ष 


झरीजामणी, ता . झरीजामणी, 
जि . यवतमाळ 


भारतीय जनता पक्ष 


३ 


३ विठ्ठल शिवराम काटकर शिवराम कुंडलीक काटकर झरीजामणी, ता . झरीजामणी , 

जि . यवतमाळ 


४ 


सचिन रामदास पेंदोर 


रामदास चंदुपेंदोर 


भारतीय जनता पक्ष 


६ 


झरीजामणी , ता . झरीजामणी , 
जि . यवतमाळ 


५ मंदा कवडु सिडाम 


कवडु जनार्धन सिडाम 


झरीजामणी, ता . झरीजामणी , 


भारतीय जनता पक्ष 


10 


जि . यवतमाळ 


६ 


भारतीय जनता पक्ष 


कविता देविदास मोहितकर देविदास उद्धवराव मोहितकर झरीजामणी, ता . झरीजामणी , 

जि . यवतमाळ 


. ७ 


राजु मोहन मोहितकर 


मोहन उद्धव मोहितकर 


भारतीय जनता पक्ष 


१३ 


झरीजामणी , ता . झरीजामणी , 
जि . यवतमाळ 


८ 


शिवसेना 


सौ . ज्योती संजय बीजगुनवार संजय दादाराव बीजगुनवार झरीजामणी , ता . झरीजामणी , 

जि . यवतमाळ 


९ 


अपक्ष 


शांता पुरुषोत्तम जिवतोडे पुरुषोत्तम डोमाजी जिवतोडे झरीजामणी, ता . झरीजामणी , 

जि . यवतमाळ 


अ .-एक- अ- २ ( १७२३ ) 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , डिसेंबर ३-९ , २०१५ / अग्रहायण १२- १८ , शके १९३७ 


भाग १- अ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा., अ . क्र . २०९ . 


आदेश 


क्रमांक अका- १ - नपाप्र- कावि - १५५३- २०१५ . 


महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता अधिनियम , १९८६ चे कलम ६ आणि महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता नियम , १९८७ चे 
नियम ७ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , सचिन्द्र प्रताप सिंह, जिल्हाधिकारी , यवतमाळ याद्वारे जाहीर करतो की , यवतमाळ जिल्ह्यातील महागांव 
नगर पंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुक - २०१५ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर मुदतीत स्थापन झालेल्या महागांव परिवर्तन नगर विकास आघाडी नेता व 
सदस्यांची नावे खालील अनुसूचित दर्शविलेल्यानुसार प्रसिद्ध करीत आहे . 


अनुसूची 


अ . क्र . 


वडिलांचे नाव / पतीचे नाव 


कायमचा पत्ता 


पक्ष 


वार्ड क्र . 


महागांव नगर पंचायत 

सदस्याचे नाव 


महागाव 
परिवर्तन नगर 
विकास आघाडी 
नेत्याचे नाव 


(१) 


(२) 


( ४ ) 


( ५) 


(६) 


परसराम नाना कदम 


नाना गोपाळा कदम 


अपक्ष 


प्रभाग क्र . २ , महागांव , 
ता . महागांव , जि . यवतमाळ 


राजु गोविंद 

राठोड 


राजु गोविंद राठोड 


गोविंद थावरा राठोड 


अपक्ष 


इंदिरानगर , प्रभाग क्र . ३, महागांव , 

ता . महागांव , जि . यवतमाळ 


३ 


सौ . अरुणा विष्णु चोरे 


विष्णु अमृतराव चोरे 


अपक्ष 


इंदिरानगर , महागांव , ता . महागांव , 

जि . यवतमाळ 


४ 


सौ . सिमा नितीन नरवाडे 


नितीन सुभाष नरवाडे 


अपक्ष 


प्रभाग क्र . ५ , महागांव, 
ता . महागांव , जि . यवतमाळ 


५ श्रीमती मंदा रामदास महाजन रामदास भागोराव महाजन 


अपक्ष 


प्रभाग क्र . ८ , महागांव, 
ता . महागांव , जि . यवतमाळ 


६ 


सौ . जयश्री संजय नरवाडे 


संजय विजय नरवाडे 


अपक्ष 


प्रभाग क्र . १२ , महागांव , 
ता . महागांव , जि . यवतमाळ 


. ७ 


सुनिल नारायण नरवाडे 


नारायण जयराम नरवाडे 


अपक्ष 


प्रभाग क्र . १३ , महागांव , 
ता . महागांव , जि . यवतमाळ 


८ 


संतोष सुभाष गंधारे 


सुभाष परशराम गंधारे 


अपक्ष 


प्रभाग क्र . १४ , महागांव, 
ता . महागांव , जि . यवतमाळ 


९ 


अपक्ष 


फिरोजाबी कय्युम खान 

पठाण 


१७ 


कय्युम खान हबीब 

खान पठाण 


प्रभाग क्र . ८ , महागांव , 
ता . महागांव , जि . यवतमाळ 


सचिन्द्र प्रताप सिंह , 
जिल्हाधिकारी , यवतमाळ . 


यवतमाळ : 
दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१५ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES , NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND 
PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI-400 004. 


